मे. पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, 
मुंबई यांच्याकडून भाडे तत्वावर 
घेतलेल्या हेलीकॉप्टरच्या मुदतवाढीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.- एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा-१ ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक-१० मार्च, २०२३. 
वाचा- 
१. शासन निर्णय क्र. - एनएएक्स- ०३१८/प्र.क्र.१३३/विशा-१ ब, दि.२/९/२०२२. 
२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२१-अ/१९५/हेलिकॉप्टर 
/५१/२०१६-१९, दि. ९/१२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 
मे. पवनहंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई व पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामध्ये 


नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती आणि जवानांची ने-आण 
करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य तसेच खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. 
कामांकरिता हेलीकॉप्टर भाडे तत्वावर घेण्याकरीता दि. २२/२/२०१६ रोजी करार करण्यात आला होता. 
प्रस्तुत कराराची मुदत संपल्यानंतर वित्त विभागाच्या मान्यतेने हेलिकॉप्टरच्या मुदतवाढीस वेळोवेळी मंजूरी 
देण्यात आली होती. 
सद्य:स्थितीत जर्मनी येथील उत्पादक कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले नवीन हेलिकॉप्टर 
कार्यान्वीत होईपर्यंत गडचिरोली जिल्हा पोलीस दलाकरिता मे. पवनहंस लिमिटेड मुंबई यांच्याकडून भाडे 
तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलिकॉप्टरला अपर पोळीस महासंचालक (विशेष कृती), पोळीस महासंचालक 
कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन क्र. २ च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण, जखमी व्यक्‍ती तसेच जवानांची ने- 


आण करणे, जखमी जवानांना तसेच पोळीस अधिकारी/कर्मचारी यांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे, 
जवानांना खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. कामांकरिता सन २०१६ मध्ये झालेल्या दर 
करारानुसार मे. पवन हंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांच्याकडून घेतलेल्या हेलिकॉप्टरच्या मासिक देयकामध्ये 
१०% इतकी वाढ करुन मुदत दि. १/१२/२०२२ ते ३१/११/२०२३ पर्यंत वाढविण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

व्य यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर 


केलेल्या अनुदानातून करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०३१८/प्र.क्र.१३३/विज्ञा- १ ब 

३. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि. ६/१०/२०१५ अन्वये मा. मुख्य सचिव 
महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली गठित उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि. ९/३/२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१०१७५८५८५६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SANJAY DAGADU KHEDEKAR 
SA NJAY DAGA D U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a53701d2758331055dd3c46d615f8367912b1c64cd218e709c1b4de20bdfaf 
8 ICode=400032, st=Maharash 


, st=Maharashtr 
\ber=F754D4BAGFESFOOCOE15635FOF58C9242CEAD19994FE32A6EBE261A 
0६4818740, cn=SANJAY DAGADU KHEDEKAI 


(संजय खेडेकर) 
उप सचिव, गृह विभाग. 
प्रत, 
. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
८. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 
१४.महाळलेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
१५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१६. आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई 
१७. अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१८. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव VA बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे 
२०. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, नागपुर. 
२१. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया 
२२. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / गोंदिया 
२३. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
२४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/ गोंदिया. 
२५. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२६. निवडनस्ती (विशा-१ब). 


—O 
a ला ळा कड 


S 


पृष्ठ २ पैकी 2 


